सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
महिला आयोगास निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-रामआ-२०१८/प्र.क्र.५२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२८ फेब्रुवारी, २०१९. 
वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 
२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.रामआ-२०१८/प्र.क्र.५२/का.१०, दि.२१ सप्टेंबर, 
२०१८ व दि.०८ फेब्रुवारी, २०१९. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५ जानेवारी, २०१९. 
प्रस्तावना :- 


सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात २२३५-२१६१ या लेखाशिर्षाखाली ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
या बाबीसाठी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹५,६६,५०,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी सहासष्ट लाख 
पन्नास हजार फक्त) च्या ७०% मर्यादेत ₹३,९६,५५,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी शाहान्नव लाख पंचावन 
हजार फक्त) इतका निधी दि.२१ सप्टेंबर, २०१८ व दि.०८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र राज्य Aor आयोगास वितरित करण्यात आला आहे. वित्त विभाग शासन निर्णय दि.२५ 
जानेवारी, २०१९ नुसार महसुली लेख्यातील अनिवार्य खर्चाच्या बाबींवरील अर्थसंकल्पीय खर्चाची मर्यादा 
९०% विहीत करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२५ जानेवारी, २०१९ मध्ये विहीत केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेच्या 
अनुषंगाने सदर शासन निर्णयाव्दारे अर्थसंकल्पीत अवितरीत निधी ₹१,६९,९५,०००/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी एकोणसत्तर GE VIA हजार फक्त) पैकी ₹१,१३,३०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी तेरा लाख 
तीस हजार फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरित करण्यास याव्दारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. wax निधी महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोगास वितरित करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाळ विकास 
अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी हा निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरीत करावा. 
तथापि, सदरचा निधी कोषागारातून एकदम आहरित न करता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची खर्चाची / 
निधीची आवश्‍यकता तपासून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर (आहरण व संवितरण 
अधिकारी) यांनी खर्चाचे देयक कोषागारात सादर करावे. जेणेकरुन विनाकरण निधी महाराष्ट्र राज्य महिला 
आयोगाकडे शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची दक्षता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. खर्चाचे प्रयोजन नसताना सदर निधी 
एकत्रितरित्या आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्यास या 
अनियमिततेची संपूर्ण जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः रामआ-२०१८/प्र.क्र.५२/का-१० 
महिला कल्याण (११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) (२२३५ २१६१) ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाश्ीर्षाखाळी सन २०१८-१९ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 
५. वित्त विभागाच्या दि.०२ एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सदर परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील नमूद तपासणी सूचीतील अटींची तसेच परिच्छेद-७ मधील अटींची पुर्तता होत असल्याने 
विभागाच्या स्तरावर सदर निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
६. हाझासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक दि.०२ एप्रिल, २०१८ व दि.२५ जानेवारी, २०१९ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३०११५५१४५६४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

Smita Dattatray (बय 


2.5.4.20=3fa46cf1e9285 18ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e9cb667 2cc02% 


1258b08, 


7 INumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1ece461c9dfd9c679b28f98e79 
ivatkar ee niceties 


Date: 2019.03.01 15:54:59 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 

बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


